निवडसूची आणि तदर्थ पदोन्नतीसूची 
सन २०१६-१७. 

पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्‍त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१०१७/प्र.क्र.१०५/पोल-१(ओ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-२९ जून, २०१८. 


संदर्भ:- शासन आदेडा क्र: रापोसे-१०१६/प्र.क्र.२००/पोल-१अ, दि. २.३.२०१७ 


शासन आदेश :- 


संदर्भाधीन आदेशाद्वारे श्री. हरिराम व्यंकटराव कामडी यांना सरळसेवेच्या कोटयातील 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. पोळीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 
संदेश (अभियांत्रिकी) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, सन २०१६-१७ च्या 
निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) 
संवर्गातील संदर्भाधीन आदेशातील खालील अधिकाऱ्यास पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या संवर्गातील पदावर (वेतनश्रेणी रु.१५,६००-३९,१००--ग्रेड पे 
५४००/-) त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीच्या कोटयातून तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीनंतरचे 
क्र नियुक्तीचे ठिकाण 
हिं २ ३ 
| श्री. हरिराम व्यंकटराव कामडी सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी), नागपूर शहर 


२. पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या 
पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, सन २०१६-१७ च्या तदर्थ पदोन्नतीसूचीमध्ये 
समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षक, बिनतारी dear (अभियांत्रिकी) संवर्गातील खालील 
sora पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त बिनतारी dear (अभियांत्रिकी) या 
संवर्गातील पदावर (वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००-ग्रेड पे ५४००/-) त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी सरळसेवेच्या कोटयातून पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१०१७/प्र.क्र.१०५/पोल-१(अ) 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे नियुक्तीचे ठिकाण पदौोन्नतीनंतरचे 
क्र नियुक्तीचे ठिकाण 
ca 2 ३ 8 
शि श्री. राजेड भास्करराव घारोटे | पोलीस निरीक्षक, बिनतारी | सहायक पोलीस आयुक्त, 
संदेश (अभियांत्रिकी), बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), 
बृहन्मुंबई पुणे 
२ श्री. संजय तानाजी हांडे पोलीस निरीक्षक, बिनतारी | पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी 
संदेश (अभियांत्रिकी), संदेश (अभियांत्रिकी), 
सोलापूर शहर अमरावती परिक्षेत्र 
३. परिच्छेद क्र.२ मधील अधिका-यांना सरळसेवेच्या पदाकरीता केवळ ११ महिन्यांकरीता 


अथवा सदर पदाकरीता सरळसेवेद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यानंतर सदर 
पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 


र, उपरोक्त अधिकाऱ्यांस विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या 
प्रलंबित/ प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 
शिक्षा झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार, पदोन्नती संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


ष्‌. उपरोक्त पदोन्नत्या, मा. सर्वोच्च न्यायाळय येथे दाखल करण्यात आलेल्या fears 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


६- सदर तदर्थ पदोन्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीच्या परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांस नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 


७. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश असल्यास तसेच निवडणूक आचारसंहिता 
असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात यावी. 


a उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून HAT करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१०१७/प्र.क्र.१०५/पोल-१(अ) 


९, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०६२९११४४४६४२२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


1 Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 

a | ठे ५ e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=b31abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
a | W a Date: 2018.06.29 11:50:01 --05'30' 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर पोलीस महासंचालकव संचालक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई/पुणे /नागपूर/सोलापूर, 

९. पुणे अधीक्षक, अमरावती 

१०.विशेष पोळीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/सोलापूर/अमरावती, 

१४.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१५.निवडनस्ती पोळ-१अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


